मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प गुण नियंत्रण, पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे यांचे 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र.२, 
पुणे हे कार्यालय व त्या अंतर्गत उपविभागीय कार्यालयातील 
नियत आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१.०३.२०१८ ते 
दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१८/प्र.क्र.९/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १३.०४.२०१८. 


संदर्भः १) शासन ज्ञापन क्रमांक:सीओई २०१८/प्र.क्र.९/ज.वि.,दिनांक ३०.०१.२०१८. 
२) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र क्र. मुअ 
(स्था)/ जविप्रवगुनि/ आ-३/(७५१/२०१६)/३३१/सन २०१८, दिनांक २०.०३.२०१८ 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत विभाग 
क्रमांक २ व त्याखाळील उपविभागीय कार्यालयांतील ३० नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१.०३.२०१८ ते दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिलेला 
आहे.) 


२. या पदांवर होणारा या आस्थापनेचा खर्च "मागणी क्र. आय.३(नियत अस्थायी आस्थापना) २८०१ वीज, 
८० सर्वसाधारण,००४- संशोधन व विकास,(०२) सर्वेक्षण व अन्वेषण - आस्थापना, (०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, 
कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (२८०१ २५७१)" या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार व 
उपसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१८०४१३१७४१२४२७२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, Dnyandeo mn 
Ananda ae 
Bagade 00000 
सोबत:- विवरणपत्र. (ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित 
१) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/ 2, मुंबई / नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.९/जवि 


२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/ २, मबई / नागपूर. 

) मुख्य अभियंता(स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे 

) अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. 

) अधिक्षक अभियंता,प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) 

) 


AN 


tof 


Cc 
eS 


कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत विभाग क्र. २, पुणे (५ प्रती) 
जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


& 
9 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१८/प्र.क्र.९/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक : सीओई २०१८/प्र.क्र.९/ ज.वि.दि.१३.०४.२०१८ चे 


विवरणपत्र क्रमांक-१ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदे 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव पदाचे नाव पदांची संख्या 

धि जलविद्युत विभाग क्र.२,पुणे ३८ | a | भांडारपाल pa 
2 | वरिष्ठ लिपिक २ 

३ | टंकलेखक शिक ग 

४ | विभागीय लेखापाल 1 ee 

एकूण 4 

२ जलविद्युत स्थापत्य उपविभाग । १ | वरिष्ठ लिपिक (._ ही. 
क्र.१ पुणे एकूण a ae 

3 जलविद्युत स्थापत्य उपविभाग 1 १_| स.अ.श्रे.१/उ.वि. अभि / अधि Pw 
क्र.२,पुणे २ | वरिष्ठ लिपिक pa 

3 | सहाय्यक आरेखक a ae 

४ | टंकलेखक शिक क 

५ | शिपाई 1 १ 

एकूण 4 

४ जलविद्युत स्थापत्य सर्वेक्षण | 9 | स.अ.श्रे.१/उ.वि. अभि / अधि a आ. | 
उपविभाग क्र.४,पुणे २ | क.अ./ शा.अ./स.अ.श्रेणी २ ३ 

३ | वरिष्ठ लिपिक pa 

४ | टंकलेखक pa 

५ | शिपाई a ही. 

६ | चौकीदार ae 

एकूण ८ 

षु उपविभागीय | a | स.अ.श्रे.१/उ.वि. अभि / अधि pa 
अभियंता,जलविद्युत स्थापत्य २ | क.अ./ शा.अ./स.अ.श्रेणी २ ४ 

सर्वेक्षण उपविभाग क्रमांक ६, ३ | वरिष्ठ लिपिक 1 a 

आष्टा मुख्यालय सांगवी ,पुणे ४ | कनिष्ठ लिपिक Pa 

५ | वाहन चालक pa 

६ | शिपाई २ 

चौकीदार a 

एकूण pd 
एकंदर पदे ३० 


Dnyandeo 
Ananda Bagade 2: 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


